अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी 
(वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ नियम 
२००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत दाखल 
केलेल्या धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव 
अधिवासक्षेत्रातील वनहक्क दाव्यांचा निपटारा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : वहका-२०१९/ प्र.क्र.१८६/का.१४ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२० 


वाचा :-१) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ 

नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ 

२) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) नागपूर याचे आदेशा क्र.डेस्क-२३ (२)सर्व्हे/ 
डब्ल्यूएल/१३५/२६४८/२०१८-१९,दि.२३/१०/२०१८ 

3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) नागपूर याचे आदेशा क्र.डेस्क-२३ (२)सर्व्हे/ 
डब्ल्यूएल/१३५/३६००/२०१८-१९,दि.११/०१/२०१९ 

४) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) नागपूर याचे आदेश क्र.डेस्क-२३ (२)सव्हे/ 
डब्ल्यूएल/१३५/३७८६/२०१८-१९,दि.२४/०१/२०१९ 

५) आदिवासी विकास विभाग,शासन परिपत्रक क्र.सीडब्ल्यूउच-२०१९/ 
अनौ.सं.क्र.२४/प्र.क्र.५३(भाग-१)/का.१४,दि.२६/११/२०१९ 

६) मा.उच्च न्यायालय,खंडपीठ मुंबई यांचे दि.१८ डिसेंबर,२०१९ रोजीचे आदेश 


प्रस्तावना :- 

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ 
नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ नुसार धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील)वन्यजीव अधिवास निश्चित व 
अधिसूचित करणे, मूळ अधिवासातील धोकाग्रस्त वन्यजीवांची यादी घोषित करणे व अशा वन्यजीवांच्या 
सुरक्षेसाठी उपाययोजना करणे यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे जनहित याचिका 
क्र.१३१/२०१४ (GARTH पब्लीक ट्रस्ट व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) दाखल करण्यात 
आली आहे. 
२. सदर जनहित याचिके प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे दि.१८.१२.२०१९ रोजी सुनावणी 
झाली. सदरील सुनावणीवेळी संदर्भ क्र. ६ अन्वये मा.उच्च न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे आदेश दिलेले 
आहेत:- 
“12. We shared the anxiety of both, the petitioners and the applicant. In 
the event any applications, which have to be made so as to protect the 
rights under section 3 of the Act of the dwellers, if not made uptill now, we 
grant three months time to make the same. If these applications are received 


and they are found to be in order, the claims raised shall be dealt with and 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१९/ प्र.क्र.१८६/का.१४ 


decided strictly in accordance with law. Similarly, all claims already received 
and pending at the initial stage shall also be decided within this period. We 
also expect the appellate authority, which may have been approached by 
those claims have been rejected partially or fully, to deal with the appeals 
expeditiously and take a decision thereon within the above mentioned 
duration.” 
३. उपरोक्त प्रमाणे मा.उच्च न्यायालयाने fess arear विचारात घेता, धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) 
वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील दाखल न झालेले दावे प्राप्त करुन घेणे व त्यावर निर्णय घेणे, 
ग्रामसभांकडे/उपविभागीयस्तरीय समिती/ जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे प्रलंबित असलेले दावे 
निकाली काढणे आणि उपविभागीय समितीने नाकारलेल्या सर्व दावे व अपील प्रकरणांची जिल्हास्तरीय 
समितीने दखल घेऊन पुन्हा तपासणी करुन वनहक्काबाबत नियम ८ प्रमाणे ३ महिन्यात अंतिम निर्णय 
घेणे आवश्यक आहे. वास्तविक, धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवास संदर्भात प्रधान मुख्य 
वन संरक्षक (वन्यजीव) नागपूर यांचे दि.२३.१०.२०१८, दि. ११.०१.२०१९ व दि.२४.०१.२०१९ च्या 
आदेशान्वये महाराष्ट्रातील एकूण ५५ संरक्षित धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवास क्षेत्र 
घोषित करण्यात sieges आहेत. प्रस्तुत ५५ संरक्षित धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवास 
क्षेत्रातील दाव्यांसदर्भात सर्वप्राथम्याने निर्णय घेण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्‍यकता 
आहे. सबब, संबंधित क्षेत्रातील जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष,जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती यांनी उक्त 
५५ धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवास अंतर्गतच्या गावांमधील सर्व वैयक्तिक व सामुहिक 
वनहक्क दाव्यांवर कालबध्द पध्दतीने अंतिम निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही 
करण्यासंदर्भातील सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार,मा.उच्च न्यायालय,खंडपीठ मुंबई येथे दाखल करण्यात 
आलेल्या जनहित याचिका क्र.१३१/२०१४ (Aare पब्लीक ट्रस्ट व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व 
इतर) प्रकरणी मा.उच्च न्यायाळय,खंडपीठ मुंबई यांनी दि.१८ डिसेंबर, २०१९ रोजी fess आदेशा 
विचारात घेता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) नागपूर) यांनी संदर्भ क्र. २, ३ व ४ येथील 
आदेशान्वये घोषित केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील ५५ धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवास 
अंतर्गत असलेल्या गावांची यादी वन विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी उप विभागीय अधिकारी व 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करुन sa गावांमधील सर्व वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क दाव्यांवर 
अंतिम निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यानुसार खालीलप्रमाणे कालबध्द पध्दतीने कामकाज 
करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१९/ प्र.क्र.१८६/का.१४ 


अ.क्र करावयाच्या कामाचा तपशील कालावधी =| कार्यन्वयीन यंत्रणा 

| : वन विभागातील अधिकाऱ्यांनी संरक्षित वन विभाग 
धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव | १५ दिवस 
अधिवास क्षेत्रातील 

.. Ward Ald त्याचे क्षेत्रफळ, 

i. गावांतील लोकसंख्या व कुटुंबसंख्या, 
यांची संपूर्ण माहिती संबंधित ग्रामस्तरीय 
समिती,उपविभागीय अधिकारी व 
जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करणे. 

(ii) वन विभागाकडे उपलब्ध असलेले सबंधित | १महिना वन विभाग 
गावांचे शासकीय अभिळेख (POR), 
अतिक्रमणधारकांची यादी इ. माहिती 
ग्रामस्तरीय समिती, उप विभागीय 
अधिकारी व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प यांना उपलब्ध 
करुन देणे. 

२. वनहक्क कायदा, २००६ अंतर्गत वरीलपैकीज्या। १महिना | प्रकल्प अधिकारी, 
गावांनी ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती स्थापन एकात्मिक आदिवासी 
केली नसेल, अशा गावांमध्ये ग्रामस्तरीय समिती विकास प्रकल्प, 
गठण करणे व त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित गट विकास अधिकारी, 
करणे. आदिवासी संशोधन व 

प्रशिक्षण संस्था पुणे, 
समन्वयक संबंधित 
जिल्हाधिकारी 

३. धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव | १५ दिवस । प्रकल्प अधिकारी, 
अधिवास अंतर्गत असलेल्या गावांतील एकात्मिक आदिवासी 
ग्रामपंचायत व ग्रामसभांचे आयोजन करुन विकास प्रकल्प, 
वनहक्क दावे दाखल करणेबद्दळ जाणीव करुन उपमुख्य कार्यकारी 
देणे. अधिकारी (ग्रामपंचायत ) 

४. ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती २महिने । सबंधीत ग्रामस्तरीय 
/उपविभागीयस्तरीय समिती/ जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती / 
वनहक्क समितीकडे सध्या प्रलंबित असलेले उपविभागीयस्तरीय समिती 
दावे व अपीले यांचा संबंधित समिती स्तरावर / 
निर्णय घेणे. जिल्हास्तरीय वनहक्क 

समिती 

षु. उपविभागस्तरीय समितीने नाकारलेले दावे व ३महिने । उपविभागीयस्तरीय समिती 
अपील प्रकरणांची जिल्हास्तरीय समितीने / 
स्वाधिकारे दखल घेऊन पुर्नविळोकन करुन जिल्हास्तरीय वनहक्क 
अंतिम निर्णय घेणे. समिती 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१९/ प्र.क्र.१८६/का.१४ 


२. उपरोक्‍त विवरणपत्रातील अ.क्र. १ येथे नमूद केल्यानुसार, संरक्षित धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) 
वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील (i) गावाचे नांव व त्याचे क्षेत्रफळ, (ii) गावांतील लोकसंख्या व कुटुंबसंख्या 
ii) वन विभागाकडे उपलब्ध असलेले सबंधित गावांचे शासकीय अभिलेख (POR) ( नियम १३ मध्ये 
विनिदिष्ट केलेल्या पुराव्यांव्यतिरिक्‍त ), अतिक्रमणधारकांची यादी इ. माहितीची निकड विचारात घेता, 
सदर माहिती वन विभागातील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी संबधित ग्रामस्तरीय समिती, उप विभागीय अधिकारी 
व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना १५ 
दिवसांच्या आत उपलब्ध करुन द्यावी. 

३. धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी कालबध्द 
कार्यक्रमाप्रमाणे मोहिम स्वरुपात वनहक्काचे निर्णय देण्यासाठी आवऱ्यक ते नियोजन करावे. संदर्भ क्र.५ 
अन्वये निश्चित केल्यानुसार संबंधित प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांनी 
आवऱ्यकतेनुसार पाठपुरावा करुन उक्त कार्यवाहीबाबतचा अहवाल आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
आयुक्तालय, नाशिक व शासनास तसेच fra.actO5@gmail.com वर दर १५ दिवसांनी सादर करावा 
४. सदर कार्यवाही करिता आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नाशिक यांना “नोडल 
अधिकारी” म्हणन नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००११०१५२३४९३७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


डे Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 

DN: IN, 0 rm Of Maharasht ibal 
Laxmikant Foner eg पडळ कठ लल ee 

2.5. 50b65438c7a03791 7ccf1 f24d8ca684b65640df 

6372ea731ffac4dfe 

7 14bbcd4d43c6782884c7e7a2091 f9f1 edc1d971 
O p alfaO h OKC bisizctabserbecsbdacers व्य ण 
2020.01.10 15:03:11 --05'30' 
(ल.गो.ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति 

मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा.मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य,मंत्राळय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. राज्यमंत्री,आदिवासी विकास महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
७. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानमंडळ,विधानभवन,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

८. मा.संसद सदस्य (सवी 

९. मा.विधीमंडळ सदस्य (सर्वी 

१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

११. अप्पर मुख्य सचिव, (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. प्रधान सचिव, (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


Cc Av A OO 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१९/ प्र.क्र.१८६/का.१४ 


१६. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

१७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१८.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद. 

२०. सर्व उपविभागीय अधिकारी 

२१. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, 

२२. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२३. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्या. अधिकारी,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
२४. निवड नस्ती.(का.१४)आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


